शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यमान 
वास्तुशासत्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये 
नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.७२/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
वास्तुशास्त्र 2023/89, दि.२०.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, इंडियन 
एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर, बांद्रा, मुंबई या विद्यमान are 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून २ नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ 
आर्किटेक्चर, बांद्रा, मुंबई या विद्यमान वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३- 
२४ पासून २ नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे.:- 


अ. संस्थेचा डिटीई संकेतांक, अभ्यासक्रमाचे शै.व.२०२२- | शौ.व.२०२३-२४ 
क्र. नाव व पत्ता नाव २३ ची प्रवेश | करीताची प्रवेशा 
क्षमता क्षमता 


१. | ३२४९ - इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे | एम. आर्च. (लॅडस्केप 
कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर, 'विश्वकर्मा' | आर्किटेक्चर) Le | २० 
एम.डी. लोटलीकर विद्या संकुल, गेट 
नं.१, लिलावती हॉस्पिटर समोर, बांद्रा 
LESH, मुंबई - Yoo ०५०. 


एम. आर्च. (प्रोजेक्ट 
मॅनेजमेंट) Le | 20 


act शार्ती:- 
१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.७२/तांशि-४ 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य 
असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या 
करण्यात येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

५) सदर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ Hier 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद 
व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या मानकानुसार 
खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने 
ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आ तसेच विद्यार्थ्याना अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, 
वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०११२१३०९९६०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
N ITI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
4.20=bbb7 1 2ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477d 


5. 
Y Tl NAT H ff3f6805f105ac91db1e0, postalCod 
t=Maharash 


INumber=21524D9E84E57776BA 1EE448660F3699BDDO 
8917801A19974A72D568F57F5401 ‘NITIN JYOTINATH 


GHIRATKAR ce nee: 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.७२/तांशि-४ 


४) प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, इंडिया हेंबीटॅट सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली-११० ००३. 

६) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

9) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


